'ठाणे सष्यपर्ली कारागृहातील शुक्तगाधिपगरी 
व कर्मचारी यांना उत्कृष्ठ कामाबद्दल खास 
बक्षीस देण्याबाबत 


गृह विभाग. 


शासन निर्णय क्र.जेएलली ३२९९/१९१/१५५/पीआरएस-१, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ . दिनांक :- १-२ जुलै,२००१ 


वाचा:- १शासन निर्णय गृ.वि.क्र.जेएलडी ३२९९/१९१/१५५/पीआरएस-१, दि.३१ मार्च,२००१ 
रोका.म.नि.म.रा.पुणे यांचे प.क्र.सिजेएस/उत्कृष्ठकाम/बक्षिस/ठामका/२७९४७'फ-प, 
दि.२८.४.२००१ 


निर्णय ;-ताणे मध्यवर्ती कारागृहातील १४ अधिकारी/कर्मचारी यांनी गवळी टोळीतील 
खतरनाक बंद्यांच्या झडतीत बंद्यांच्या दबावाला बळी न पडता आरोपींज< मोबाईल फोन व 
२० ग्रॅम चरस हस्तगत करण्यात दाखविलेला धीटपणा व कर्तव्यपरायणता व त्यांची सचोटी 
लक्षात घेऊन.या अधिकारी व कर्मचारी यांना काही रक्‍कम बक्षीस म्हणून देण्यास शा.नि. 
गृ.वि.क्र.जेएलडी ३२९९/१९१/१५५/पीआरएस-१, दि.३१ मार्च,२००१ अन्वये शासन मंजूरी 
देण्यात आली होती. तथापि सदर आदेशातील खर्चाचे वर्ष हे २०००-२००१ संपुष्टात 
आल्यामुळे सदर मंजूरी आदेश व्यपगत ठरले, तरी आता ठाणे मध्यवर्ती कारागृहातील १४ 
अधिकारी/कर्मचारी यांनी आपल्या कर्तव्यात दाखविलेले मनोधैर्य व त्यांची सचोटी लक्षात 
घेऊन त्यांनी बजावलेल्या उत्कृष्ट कामगिरीबद्दल यांना खाली नमूद केल्यानुसार 

प्रोत्साहनपर बक्षिस देण्यास शासन मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१ श्री.तुकाराम श्रीधर जाधवर - रक्षक रु.५०००/- 
२ श्री.वसंत गंगाराम च-हाटकर - हवालदार .2000/- 
3 श्री.महादु धोंडु मोरे - हवालदार रु.१०००/- 
४ श्री.सुभाष भानुदास आयवले - रक्षक रु.१०००/- 
५ श्री.ओ. एम. काळे, वरीष्ठ तुरुंगाधिकारी श्रेणी-१  रु.१०००/” 
६ श्री.बी. एस, खरोटे, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 
७ श्री.डी. एच. वासनिक, तुरुंगाधिकारी श्रेणी-२ रु.१०००/- 
८ श्री.एस. एन. fier, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 
९ श्री, एम. के. अवघडे,तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 
१० श्री.पी. जे. जगताप, तुरुंगाधिकारी वर्ग २? रु१०००- 
११ आ.आर. आर देशमुख, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 
१२ श्री.एस. एम. निघोट, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 
१३ श्री.पी. डी, बर्डे, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 


१४ श्री.एच. एस. जाधवर, तुरुंगाधिकारी वर्ग-२ रु.१०००/- 


ग ी ATR A 
२, हा खर्च "२०५६ तुरुंग-संचालनालय व प्रशासन ००१(एक) करागृह निरीक्षणालय 


इतर खर्च (दत्तमत)" या लेखाशिर्षाखाली दर्शवावा व तो सन 2009-2002 या चालू वष 
मजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. यासाठी अनुदान वाढविण्यात येणार नाही याची 
कारागृह महानिरीक्षणालयाने दक्षता घ्याबी.. . . 

३. हा निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौ. संदर्भ क्र,सीआर ४७०/२००१ 
व्यय-८, दि.२.६.२००१ अन्वये िर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 


2 ‘MEA bg 
f शि 
ua ri as 
( वर्षा पगारे ) 
क्रार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


कारागृह महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

कारागृह उपमहानिरीक्षक, दक्षिण विभाग, मुंबई 

अधिक्षक, ठाणे मध्यवर्ती कारागृह 
महालेखापाल, महाराग्ट्र-१ (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा) मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

वित्त विभाग, व्यय-८ 

framers Perse 


